“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या 
एकछत्र योजनेंतर्गत सामाजिक न्याय व विशेष 
सहाय्य विभागास वसतिगृहे बांधकामाकरीता 
निधी वितरीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७४२/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : १४ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा :- १) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन पत्र क्र. 

संकिर्ण-८२२२/प्र.क्र.४१३/सां.का.४, १७ फेब्रुवारी, २०२३ 

२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.७३/बांधकामे, २१ जून, २०२३ 

३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.३१/बांधकामे, २१ जुले, २०२३ 

४ सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्र. 
बीसीएच-२०२३/प्र.क्र.१५/बांधकामे, २१ जुले, २०२३ 


प्रस्तावना :- 

स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत स्थापन करण्यात आलेल्या कोअर समितीच्या दिनांक ५ 
डिसेंबर, २०२२ रोजी संपन्न झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त उपर्निर्दिष्ट क्र.१ च्या पत्रान्वये निर्गमित 
करण्यात आले आहे. सदर इतिवृत्तानुसार स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवा निमित्त सामाजिक न्याय्य व 
विशेष सहाय्य विभागास शासकीय वसतीगृहे/झासकीय निवासी शाळा विकसित करण्याकरीता 
रुपये १००.०० कोटी इतका निधी उपलब्ध करुन देण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्यानुसार 
उपनिर्दिष्ट क्र. २ ते ४ येथील शासन निर्णयान्वये रुपये ५३,४६,३६,२४२/- इतक्या रकमेस 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेली आहे. सदर प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने स्वातंत्र्याचा अमृत 
महोत्सव अंतर्गत सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय्य विभागास निधी उपलब्ध करुन देण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

“स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव” साठीच्या एक छत्र योजनेंतर्गत ३५० व्या राज्याभिषेक सोहळा 
निमित्त शासकीय वसतीगृहे/झासकीय निवासी शाळा करीता सामाजिक न्याय्य व विशेष सहाय्य 
विभागास उपर्निर्दिष्ट क्र. २ ते ३ येथील कामांसाठी एकुण रुपये ५०,००,००,०००/- ( अक्षरी रुपये 
पन्नास कोटी फक्‍त ) इतका निधी वितरीत करण्यास या ames निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


०२. सदरचा खर्च लेखाशीर्ष मागणी क्र.. झेडड-२, २२०५, कला व संस्कृती, १०२, 
कला व संस्कृती , (१३) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव, (१३) (०१) स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव अंतर्गत 
कार्यक्रम (२२०५ ३७३३) - ५० इतर खर्च (कार्यक्रम) या लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ या वर्षासाठी 
मंजूर असलेल्या आर्थिक तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७४२/सां.का.४ 


०३. यासाठी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांना निधी वितरणासाठी 


नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. तसेच, त्यांना आयुक्‍त, समाजकल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयातील अधिकारी यांना नियंत्रण अधिकारी घोषित करण्याचे 
अधिकार प्रदान करण्यात येत आहे. संबंधित नियंत्रण अधिकारी यांनी प्राधिकृत केलेले अधिकारी 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

आयुक्‍त, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी सदर प्रयोजनार्थाचे उपयोगिता 
प्रमाणपत्र संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय यांच्या मार्फत शासनास सादर करावे. तसेच, 
वेळोवेळी प्रगती अहवाल संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचाळनाळलय यांच्या मार्फत शासनास सादर 
करण्यात यावा. 


०४. सदर खर्च वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/विनिमय, दिनांक १७ 
एप्रिल, २०१५, वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग-३, अ.क्र. ४ 
परिच्छेद क्र. २७ (२) (अ) अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मंजूर करण्यात येत 
आहे. 


०५. सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२३/ प्र.क्र.४०/ अर्थ-३, 
दिनांक १२ एप्रिल, २०२३ मधील सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील अटींनुसार कार्यवाही करण्याची 
जबाबदारी संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, मुंबई यांची राहील. 


०६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात येत असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२४०२१५११३३५२७९२३ असा 
आहे. हा आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित केलेला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


DA MARUTI १६७1 


NANDA MARUTI RAUT - 


(नंदा राऊत) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री (सांस्कृतिक कार्य) तथा अध्यक्ष कोअर समिती यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. सर्व सन्माननिय कोअर समिती सदस्य 

३. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 

४. प्रधान सचिव, सांस्कृतिक कार्य, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

५. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

६. उप सचिव (सां.का.४ व अर्थसंकल्प ) यांचे स्वीय सहाय्यक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग, मंत्रालय 

७. संचालक, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, जुने सचिवालय इमारत, मुंबई 

८. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मुंबई- 
यांना विनंती करण्यात येते की, त्यांनी शासन निर्णयात नमुद नियंत्रक अधिकारी यांना 
निधीचे वितरण करण्यात यावे 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१०. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND CULTURAL DEPARTMENT, 
12e3.4052a490903f93deadef9f7e2a186620ec03666d244838270, 


}684054F 19E1F02C374B78E177 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण ८२२३ /प्र.क्र.७४२/सां.का.४ 


१२. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) - २ महाराष्ट्र, नागपूर 

१३. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता) - १ महाराष्ट्र, मुंबई 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- २ महाराष्ट्र, नागपूर 
१५. निवड नस्ती, सां.का.४. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


